औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील विधि अधिकारी व सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता (गट-अ) यांना ६ व्या वेतन 
आयोगानुसार ₹१५६००-३९१००-- ग्रेड पे ५४०० ही 
वेतनश्रेणी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन शुद्धिपत्रक क्र.औसुवआ-०२१३/प्र.क्र.२०/कामगार-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ९ मे, २०१९. 


पहा :- १) शा.नि.उ.ऊव का वि, शासन निर्णय क्र. औसुवआ-०२१३/प्र.क्र.२०/काम-६, 
दि.४.१०.२०१३. 
२) शा.नि.उ.ऊव का वि, शुद्धिपत्रक क्र. औसुवआ-०२१३/प्र.क्र.२०/काम-१, 
दि.२४.१.२०१४. 


शुद्धिपत्रक:- 

उपरोक्त दि.४.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयातील खाली नमूद परिच्छेद- 

“प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीनुसार त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक अनौस क्र-१५१/१३/व्यय-१०, दि.१/६/२०१३, अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

याऐवजी 

“प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीनुसार त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक- १३४/२०१३/सेवा-९, दि.१/६/२०१३, अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

असे वाचण्यात यावे. 
२. सदर शुद्धिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०५०९१५१३२४१५१० असा आहे. 
हे शुद्धिपत्रक, डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Meghashyam Nawar 
M e h a S h a aa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries,Energy 
and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7d2d0d7e21 20f38 1 4eff2bd1a5d3c902860ebeche995c3 


a 


b2260a01b762f45c3a, 


Nawar Sibert aan veghentrr 
(मेघःऱ्याम नवार) 
कक्ष अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 


प्रति, 


१) प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

२) सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य (द्वारा: प्रभारी संचालक, 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई) 

3) महाळेखापाळ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, 
मुंबई/नागपूर. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः औसुवआ-०२ १३/प्र.क्र.२०/कामगार-१, 


४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) वित्त विभाग, सेवा-९/अर्थसंकल्प-१९/व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


७) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


